सेंट जॉर्जस रुग्णालय, मुंबई येथील युरोळॉजी 
शस्त्रक्रिया विभागाचे दुरुस्ती व नुतनीकरण करणे 
या कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
Wald करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीएचएम-२०२४/प्र.क्र.३७५/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : ०८ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा: आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संवैशिवसं /सेंजॉरु / 
Urology OT नुतनीकरण/१४१२/आय-प/२०२४, दिनांक २०.०३.२०२४ 


शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, मुंबई येथील युरोलॉजी शस्त्रक्रिया विभागाचे 
दुरुस्ती व नुतनीकरण करणे या कामासाठी रुपये १४,९९,९४,५३०/- (रुपये चौदा कोटी, नव्याण्णव लक्ष, 
ARTO हजार, पाचशे तीस फक्त) इतक्या रक्कमेच्या बांधकाम अंदाजपत्रकास पुढील अटींच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अंदाजित किंमत 
Renovation of Upgradation of Urosurgery Operation Theatre १४,९९,९४,५३० 
Complex Including Corridor and Supply Installation Testing & 


Commissionng of Two Numbers of Modular Operation Theatre 
at St.Georges Hospital, Mumbai 


एकूण अंदाजित रक्‍कम १४,९९,९४,५३० 


१) सदर काम करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत पुर्तता करण्यात यावी. 


२) प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 


३) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक - 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३,दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


४) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, इएनव्ही-२०१२/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


५) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 


६ विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकःजीएचएम-२०२४/प्र.क्र.३७५/प्रशा-१ 


२. प्रस्तुत बांधकामासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षात मंजूर होणा-या निधीतून 
भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक - एच-०८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) ५३- मोठी बांधकामे 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक २०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१, 
उप विभाग-५, अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक 
१३४ (१) नुसार प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


ह. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००७१५४२०८६८१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANIL KONDAJI 
AHIRE 


DN: c=IN, o=Personal, 
postalCode=400083, 


st=Maharashtra, 
serialNumber=FD9B93035F4DA17 


AHIRE / का, 
(अनिल आहिरे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
२. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
४. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, मुंबई विभाग. 
५. कार्यकारी अभियंता, एकात्मिक घटक (सा.बां.) विभाग, मुंबई 
६. अधिष्ठाता, सर ज.जी.समूह रुग्णालये, मुंबई 
७. अधिक्षक, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, मुंबई 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१०.निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


